दरवर्षी २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट करीता 
मा.राष्ट्रपतींच्या वतीने जाहिर होणाऱ्या 
विविध अग्निशमन सेवा पदकांसाठी शिफारस 
करण्याकरीता समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अडसे-२०२३/प्र.क्र. ६३/नवि-१४ 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२३. 
संदर्भ-नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अडासे-२०१६/प्र.क्र.४४२/नवि-२०, दि.०६.१२.२०१६ 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय या कार्यालयामार्फत अग्निशमन सेवेतील अधिकारी 
/ कर्मचारी यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल दरवर्षी दिनांक २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या दिवशी 
मा. राष्ट्रपतींच्या वतीने जाहिर होणाऱ्या अग्निशमन सेवा शौर्य पदक, गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी 
अग्निशमन सेवा पदकाकरिता प्राप्त होणाऱ्या शिफारशींची छाननी करून शिफारशी केंद्र शासनास 
सादर करण्याकरिता विभाग स्तरावर संदर्भीय शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आलेली 
आहे.या समितीमध्ये खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे:- 


१. विभागात सर्वाधिक कालावधीपासून कार्यरत असलेले सह/ उप सचिव :- अध्यक्ष 

२. सह/ उप सचिव (नवि-१४) :- सदस्य 

३. सह/ उप सचिव (नवि-२१) :- सदस्य 

४. सह/ उप सचिव (नवि-१५) :- सदस्य 

५. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय :- सदस्य 

६. अवर सचिव (नवि-१४) :- सदस्य सचिव 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्राच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३१५१८००२६४२२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2023.03.15 18:05:05 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी- छापवाले) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
२. सर्व सन्मानीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य 

३. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

५. सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः अडठासे-२०२२३/प्र.क्र. ६३/नवि-१४ 


६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अँन्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नवी मुंबई 
८ 

र 


राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन CASA, बेलापूर भवन, नवी मुंबई. 

qo, संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, सांताक्रुझ, मुंबई. 

११. सह / उपसचिव (नवि-१४, नवि-१५, नवि-२१, नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (नवि-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


